RNINo .MAHBIL /13/ 2/2011- TC 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , अंक - ९ ] 


मंगळवार , फेब्रुवारी २० , २०१८ / फाल्गुन १, शके १९३९ 


[ पृष्ट १ 


असाधारण क्रमांक ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक नपा/ कार्या. ६- अ/ ४२८/ २०१८ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - अ (४) 
अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अभय महाजन, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर 
नगरपरिषदेत दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार संगमनेर नगरपरिषदेचे 
उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


उमेदवाराचे नाव 


पद 


नगरपरिषदेचे नाव 


श्री . बाळासाहेब नाथाजी पवार 


उपाध्यक्ष 


संगमनेर 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


वि ( एच) ८३४ 


